महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) मधील 
शिक्षण सहसंचालक व समकक्ष या पदावर पदोन्नती 
पदस्थापनेत बदल.. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: निसूची-३६१८/प्र. क्र. ०५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा : शा.शि. व क्री.वि., शा. नि. क्र. निसूची-३६१८/प्र.क्र.०५/प्रशा-२, दि.३१.०५.२०१८ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षण उपसंचालक व समकक्ष पदावर कार्यरत 
असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार शिक्षण सहसंचालक व समकक्ष, महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा, गट अ (प्रशासन शाखा) या पदावर रु. १५६००-३९१०० (ग्रेड पे रु ७६००/) अशा सुधारित वेतन 
संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या ८ पदांवर वाचा येथे नमूद दिनांक 
३१.०५.२०१८ झासन निर्णयान्वये तात्पुरती स्वरुपात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. 
२. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, 
अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५ व दिनांक १६.०७.२०१५ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतुदीनुसार करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार अ.क्र.३ येथे श्री. महेश म.पालकर यांना पुणे महसूली विभागात राज्य समन्वय अधिकारी 
(शालेय पोषण आहार Hat), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, म.रा.पुणे.या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात 
आली आहे. 
३. आता प्रशासकीय कारणास्तव श्री. महेश म. पालकर यांच्या पदस्थापनेमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी व 
लगतपूर्व वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार अंडात: बदल करण्यात येत असून खालील प्रमाणे 
पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. | afters दि.३१.०५.२०१८ च्या दि.३१.०५.२०१८ अन्वये केलेली | अशांत: बदल करुन देण्य 
क्र. नाव शा.नि. वाटप करण्यात पदस्थापना अलेली पदावरील पदस्थापना 
आलेला महसूली विभाग 
Ea 2 3 a आसता 4 
i . | श्री. Fear पुणे राज्य समन्वय अधिकारी शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई 
म. पाळकर (शालेय पोषण आहार कक्ष), महानगर पालिका 

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, (प्रतिनियुक्ती) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


४. सदर प्रतिनियुक्ती ही प्रथम एक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर आवश्‍यकतेनुसार त्यामध्ये वाढ करता 
येईल. त्याबाबत वेगळयाने आदेशा निर्गमित करण्यात येतील. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र. क्र.०५/प्रशा-२ 


५. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आलेल्या विशोष अनुमती याचिका २८३०६/२०१७ 
च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०८१६१७४६१९०७२१ असा आहे. हा शासन 

निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. Ravindra 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  Pralhad Ate 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त, बृन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
२) आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे 
३) सर्व संचालक. 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 


o~ 


५) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) संबंधित अधिकारी (आयुक्त कार्यालयामार्फत). 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 


8) निवडनस्ती 


